समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन पूरक पत्र क्रमांकः समग्र-२०२०/प्र.क्र.१२०/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा - 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक समग्र-२०२०/प्र.क्र.१२०/एस.डी.-१, 
दिनांक २४ जुले, २०२१. 

२) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप-सशि/ प्रशिक्षण/ 
खरेदी/२०२१-२२/२९४०, दिनांक ०४/१०/२०२१. 


शासन पूरक पत्र :- 

समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणाबाबत वाचा-१ येथील शासन 
निर्णय दिनांक २४ जुलै, २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. आता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वाचा-२ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व स्टार्स (STARS) 
योजना या दोन्ही योजनांतर्गत मंजूर उपक्रमानुसार करावयाच्या खरेदीसाठी तांत्रिक व विद्याविषयक बाबींची 
तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे AAs करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास 
अनुसरुन वाचा-१ येथील शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील गठीत प्रकल्प अंमलबजावणी समितीमध्ये खालील अधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश 
करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे किंवा त्यांचे प्रतिनिधी. 

२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
2. सदर झासन पूरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२२९१७१७४६८७२१ असा आहे. सदर शासन पूरक 
पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Gaikwad Santosh  :५५५ना पका 


40600८ 


Umeshrao a "ee 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः समग्र-२०२०/प्र.क्र.१२०/एस.डी-१ 


मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 

१०) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

११) संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई 

१२) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

१३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१४) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५) राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
१६) उद्योग सहसंचालक (भांडार खरेदी), मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१७) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


